संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रखरखावाकरीता 
माहे एप्रिल-२०२१ ते ऑगस्ट-२०२१ या कालावधीसाठी 
आवश्‍यक असलेला निधी (मजुरी) स्वीय प्रपंची 
लेखामधून खर्च करण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- SHAM ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 
FAAS, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
दिनांक २४.०६.२०२१. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र. ७३/६५३/२०२१-२०२२, दिनांक ०८.०७.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निधी वितरणाबाबत 


वित्त विभागामार्फत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय 


उद्यानाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातीलळ उपलब्ध असलेल्या रकक्‍्कमेमधून माहे एप्रिल-२०२१ ते माहे 


ऑगस्ट-२०२१ या कालावधीत उद्यानाच्या रखरखाव व इतर कामकाजाकरीता आवश्‍यक असलेल्या 


रु. ४५०.४६ लक्ष निधी खर्च करण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिळ-२०२१ ते माहे ऑगस्ट-२०२१ या कालावधीत 


संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या रखरखावाकरीता आवश्‍यक असलेल्या ATA रक्‍कम रु. २८०.७० 


लक्ष खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे व खालील नमूद अटींच्या अधिन राहून संजय गांधी राष्ट्रीय 


उद्यानाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातील उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


बाब माहे एप्रिल- | माहे एप्रिल- | माहे जून- 
२०२१ते । २०२१ वमे- | २०११ते 
ऑगस्ट-२०२१ | २०२१मध्ये | ऑगस्ट-२१ 
करिता झालेला खर्च | करिता 
प्रस्तावित प्रस्तावित 
रक्‍कम रक्‍कम 
कृष्णगिरी उपवन वनक्षेत्रातील विविध रोजंदारी GTA GY] १३३.७१ ५३.२८ ८०.४३ 
साफसफाई, देखभाल, संरक्षण इ. साठी कुडाल, अकुडाल 
SRI कामांची वाढीव दराने लागणारी मजुरी Hares 
मजुर-२८ TAPAS मजुर-२१० एकूण SH २२८ मजुर) 
कृष्णगिरी उपवन वनक्षेत्रातील आगरक्षकांची मजुरी पक ४.०४ २.०२ 
येऊर परिक्षेत्रासाठी मानपाडा, ससुपाडा विश्रामगृह व| ३१.८० १२.७२ १९३७ 
इत्यादी निसर्ग परिचय साफसफाई देखभालसाठी 
लागणारी मजुरी (३६-अकुडाल व ९-कुशल असे एकूण ४५ 
मजुर) व जंगल संरक्षण कामाची मजुरी 
येऊर वनक्षेत्रातील आगरक्षकांची मजुरी १८.१५ ११.३० ६.८५ 
तुळशी arec रखरखाव व कान्हेरी परिमंडळ, | ४६.०० १७.९४ २८.०६ 
रावळपाडा / मालाड रोपवन / घाणीखाचर / 
आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय व पिल्टरपाडा / ठाकुरपाडा 
बॅरिअर गेट / तारासिंग गार्डन येथे लागणारी मजुरी व 
जंगल संरक्षण कामाची मजुरी (८-कुडालळ व ६९-अकुठल 
असे एकूण ७७ मजूर) 
सिंह विहार / व्याघ्र विहार मधील मजुरांची मजुरी सुधारीत | ४२.१७ १६. २५.३१ 
दरानुसार (कुडाल-१५ व अकुशल-५६ मजुर असे एकूण 
७१ मजूर) 
सिह विहार परिक्षेत्रातील फायर वॉवरची मजूरी (८ मजुर) २.८१ २.०१ ०.८० 
एकूण एकंदर | २८०.७० ११८.१५ १६२.५५ 


|. प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रीक व प्रशासकीय मंजूरी मिळाळी आहे 


त्यावरच अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 


॥. सदर निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 


नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 


तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र. १६२/फ-१ 


॥. सदर निधी मजूरी व्यतिरीक्त कार्यबाबींवर खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५९/२१/को. प्र.५, 


दिनांक ११.०८.२०२१ अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११७०९०८१५१९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 

२. अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागार), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 
३. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

८. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,बोरीवली. 

९. उप सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०. कक्ष अधिकारी, कोषाप्रशा-५, वित्त विभाग, मंत्रायल, मुंबई - ४०० ०३२. 
११.महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१२.फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


